नवनिर्मित ट्रामा केअर युनिट संगमनेर, 
जि.अहमदनगर येथील ८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे - २०२३ /प्र.क्र.४२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २० फेब्रुवारी,२०२३. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि २०२२/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २३.०६.२०२२. 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक- उपसंआसे/आस्था- 
४/ट्राकेयु संगमनेर/८ पदे/मुदतवाढ/६९९६-९८/२३,दिनांक-०९.०२.२०२३ 
शासन निर्णय- 
ट्रामा केअर युनिट संगमेनर जि.अहमदनगर हे शासन निर्णय दि.१७.०१.२०१३ अन्वये बृहत 


आराखडयानुसार स्थापन करण्यात आल्यामुळे उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सदर ८ 


नियमित पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर रुग्णालयात अधिकारी / कर्मचारी ज्या 


दिवशी रुजू झाला त्या दिवसापासून अस्थायी पदांना दि.०७.११.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.०२ अन्वये प्राप्त झाला आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उपसंचालक आरोग्य सेवा, 


नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ट्रामा केअर युनिट संगमनेर, जि.अहमदनगर येथील 


८ अस्थायी पदांना दि.०७.११.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च पुढील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च चाळू आर्थिक 


वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 

मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, (09) (SYST केअर युनिटची स्थापना महाराष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० जी २९८) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२३/प्र.क्र.४२/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक- 


१८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३०२२०११३०२०१२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ROSHANI DINESH 


ROSHANI झक 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 


12f2c1313143ad8376755d0e815a1eb20f 
१0०९, postalCode=400032, 


KA D ) A M st=Maharashtra, 
serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C2 


46E6BB468A80B20659CCB13144AF609F 


03226E90BAOC, cn=ROSHANI DINESH 
KADAM PATIL 


(RES HATA 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय,संगमनेर (ट्रामा केअर युनिट संगमनेर) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२३/प्र.क्र.४२/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-अपदे-२०२२/प्र.क्र.४२/आरोग्य-२, 
दिनांक- २० फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना अस्थायी पद 
संख्या 

fe | अस्थिव्यंग डहाल्यचिकित्सक, FI-2 | एस-२० (५६१००-१७७५००) a aa 

२ बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, वर्ग-२ एस-२० (५६१००-१७७५००) २ 

३ वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ एस-२० (५६१००-१७७५००)) २ 

8 परिसेविका, वर्ग-३ एस-१४ (३८६००-१२२८००) =a 

षु अधिपरिचारीका, वर्ग-३ एस-१३ (३५४००-११२४००) २ 
एकूण अस्थायी पदे ८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


